महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
रुम नं.७१५, ७ वा मजला (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
(दूरध्वनी क्र.०२२-२२८३००३१) (ई-मेल : desk&.mdd-mh@gov.in) 


क्रमांक : अविवि २०२०/प्र.क्र.१९/का-६, दिनांक : ०६ डिसेंबर, २०२१ 


विषय :- जाहिरातीची देयके अदा करण्यास मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
ज्ञापन : 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खाजगी झाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये व 


अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना सन २०१९-२० आणि 


डॉ.झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१९-२० या दोन योजनांची राज्य 


स्तरावर प्रसिद्धी करण्यासाठी, राज्यातील विविध वर्तमानपत्रांमध्ये माहिती व जनसंपर्क 


महासंचाळनालयामार्फत प्रसिध्द झालेल्या वृत्तपत्रांच्या देयकांची रक्कम अदा करण्यास 


पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहेत - 


अ.क्र. । वृत्त पत्राचे नाव देयक क्रमांक व दिनांक जाहिरातीचा दिनांक | रक्‍कम 
La 2 3 PF Be] 
(ओ डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकोकरण योजनेच्या जाहिरातींच्या देयकांचा तपशील 
Le रत्नागिरी टाईम्स | DGIPR/C 4230 22.02.2020 दि. २९.२.२०२० ३२,७६०.०० 


एकूण (अ) | ३२,७६०.०० 


(ब) अल्पसंख्याक बहूल विद्यार्थ्याच्या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान 
योजनेच्या जाहिरातीच्या देयकांचा तपशील. 


२ रत्नागिरी टाईम्स । DGIPR/C ५२३१ २८.०२.२०२० दि. २९.२.२०२० ३२,७६०.०० 


एकूण (ब) | ३२,७६०.०० 


एकूण (अ) + (ब) | ६५,५२०.०० 


३. सदर जाहिराती देण्यासाठी झालेल्या एकूण रु.६५,५२०/- (अक्षरी रूपये पासष्ट हजार 


पाचशे वीस फक्त) एवढ्या खर्चास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि २०२०/प्र.क्र.१९/का-६, 


४. प्रमाणित करण्यात येते, की यापुर्वी सदर देयके या विभागाकडून अदा करण्यात आलेली 


नाहीत. 


५. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांना विनंती करण्यात येत आहे की, 


त्यांनी संबंधित वृत्तपत्रांची उपरोक्त देयके तपासून घ्यावी व या प्रयोजनासाठी झालेला खर्च 


मागणी क्रमांक, झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 


समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (१२) संशोधन, प्रशिक्षण व 


योजनांची प्रसिद्धी यांसाठी सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ए१८७) ३१, सहायक अनुदाने 


(वेतनेतर) या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११२०६११४६४०८३१४ असा आहे. हे ज्ञापन 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DINESH MADHAVRAO टं 


SONAVANE 
(दि. मा.सोनवणे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई-१ यांना मूळ देयकांसह अग्रेषित. 
प्रत, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा), मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग मार्फत) 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. उप सचिव, वित्त विभाग/व्यय-४, विनियम, मंत्रालय, मुंबई, 

६. उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अवर सचिव (कार्यासन-९), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-९), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. निवड नस्ती./कार्यासन-६. 


Cc Av AD  -5 


पृष्ठ २ पैकी 2 


